राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धा (National 
Voters’ Awareness Contest) यामध्ये 
सहभागी होण्याकरिता विद्यार्थ्यांना 
प्रोत्साहित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
परिपत्रक क्र.भानिआ-२०२१/प्र.क्र.१११/उद्योग-६, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दि.२ मार्च, २०२२. 


वाचा-: १. प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांचे अर्धशयासकीय पत्र 
क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११४/२२/३३, दिनांक ११/०२/२०२२. 
२. भारत निवडणूक आयोगाचे क्र.४९१/5७/९७०-॥/0॥॥॥७ Contest/2022, 
दि. ०५/०२/२०२२ चे पत्र 


परिपत्रक 


भारत निवडणूक आयोगाच्या “मतदारांचे पध्दतशीर शिक्षण आणि निवडणूक सहभाग 
[Systematic Voter Education and Electoral Participation (SVEEP)]” या कार्यक्रमांतर्गत 
नागरिकांमध्ये निवडणूक विषयक जनजागृती व्हावी, या हेतूने भारत निवडणूक आयोग विविध 
उपक्रम आयोजित करते. त्यानुषंगाने सर्व नागरिकांचा निवडणूकीतील सहभाग वाढावा म्हणून 
भारत निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय स्तरावर दि.२५ जानेवारी, २०२२ ते दि.१५ मार्च, २०२२ या 
कालावधीत "राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धा” आयोजित केलेली आहे. राष्ट्रीय मतदार जागृती 
स्पर्धांच्या अंतर्गत आ प्रश्न मंजुषा स्पर्धा, ब) व्हिडीओ तयार करण्याची स्पर्धा, क) पोस्टरची डिझाईन 
करण्याची स्पर्धा, ड) गाण्याची स्पर्धा, ई) घोषवाक्य (Slogan) तयार करण्याची स्पर्धा अशा पाच 
प्रकारच्या स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत. या स्पर्धांची सविस्तर माहिती 
https://ecisveep.nic.in/contest/ या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. या 
स्पर्धेमध्ये राज्यातील मतदार जागृती मंचांनी अधिकाधिक सहभाग घ्यावा, असे भारत निवडणूक 
आयोगाचे निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांनी 
त्यांच्या दिनांक ११/०२/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील सर्व उद्योग समूहांनी मतदार जागृती 
मंच यांना या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याची विनंती केलेली आहे. 
२. त्यानूसार या परिपत्राकान्वये, राज्यातील उद्योग समूहांनी मतदार जागृती मंच तसेच 
त्यांच्या कामगार / कर्मचारी यांना राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी 
प्रोत्साहित करावे. 


३. राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धेमध्ये अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी होण्याकरिता 
खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भानिआ-२०२१/प्र.क्र.१११/उद्योग-६, 


3) 


आ) 


उद्योग समूहाच्या वेबसाईटवर सदर स्पर्धेचे पोस्टर व मागदर्शक सूचना प्रसारीत करुन 
स्पर्धेची प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात यावी. 

उद्योग समूहाचे विविध समाजमाध्यमे, विविध व्हाट्सअँप टेलिग्राम ग्रुप वर / या स्पर्धेची 
प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात यावी. 

उद्योग समूहाच्या नोटीस बोर्डवर राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धेचे पोस्टर स्पर्धेच्या 
कालावधीत नियमित लावण्यात यावे. 

उद्योग समूहातील मतदार जागृता मंचामार्फत कामगारांमध्ये या स्पर्धेची प्रचार व प्रसिद्धी 
करण्यात यावी . 


४. यासंदर्भातील भारत निवडणूक आयोगाच्या दि.०५/०२/२०२२ रोजीच्या पत्राची प्रत, स्पर्धेच्या 


माहिती पत्रकाची प्रत, पोस्टरची सॉफ्ट कॉपी आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव सोबत जोडलेली आहे. 


स्पर्धेचा काळावधी २ जानेवारी ते १५ मार्च, २०२२असा असुन, अर्ज/ प्रवेशिका स्विकारण्याची अंतिम 
तारीख १५ मार्च, २०२२ आहे. 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥80/95॥॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०२१६४७०९४८१० असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वि Digitally signed by Sanjay Shamkant Degaonk: 
DN: it 1010511 INDUSTRY, ENERGY 
Sanjay Shamkantt 0५ ie ates 
5.4.20=de0a2ca7914a3c02f24aa23655f609F4 1f2d36b0ec57da4c7 
1f19aaf08230a79, 
rial 10९ 56cf8c8577584adc42f070185c585c41084cc34f6683 
e€ga (0 n a r 553d21ccacbfa33d4d1f, cn=Sanjay Shamkant Degaonk 
Di 2022.03.02 16:48:59 +05'30" 
(संजय देगांवकर ) 
सह सचिव (उद्योग) 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


१. मा. प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी मंत्रालय.मुंबई , 
२. विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालया समोर,मुंबई. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ,मुंबई. 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य व खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 


र्‌. 

१०. 
११ 
१२ 
१२३. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्या,मुंबई. 

. व्यवस्थापकीय संचालक ,महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ, मुंबई. 

. संचालक, भूविज्ञान व खनीकर्म संचालनालय, २१ खनीज भवन, शिवाजीनगर, नागपूर. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य खनीकर्म महामंडळ,वर्धा रोड, नागपूर. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स्‌ विकास महामंडळ, मर्या.मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचाळक, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्या, पुणे. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण विकास महामंडळ मर्या, मुंबई. 


.व्यवस्थापकीय संचालक, मराठवाडा विकास महामंडळ मर्या, औरंगाबाद. 


व्यवस्थापकीय संचालक, विदर्भ विकास महामंडळ मर्या, नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भानिआ-२०२१/प्र.क्र.१११/उद्योग-६, 


१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रॉनिकी महामंडळ मर्या, मुंबई. 

१५.संचालक, शासकीय मुद्रण लेखन सामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई. 

१६.व्यवस्थापकीय संचालक,सिकॉम लि. बिल्डींग क्र.४, सॉलिटेअर कॉर्पोरेट पार्क, गुरू 
हरगोविंदजी रोड, चकाला, अंधेरी, (पुर्व), मुंबई. 

१७.उद्योग समूह FICCI, MCCA, CMIA. 

१८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


